सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४९ ] सोमवार , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ : कार्तिक ८ , शके १९३९ 


[किंमत ० .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


९ . उपविभागीय अधिकारी उमरगा यांचे पत्र दिनांक ०९ . १० . २०१७ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , यांजकडून 


१० . महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र भाग एक - अ औरंगाबाद 
विभाग बुधवार , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ कार्तिक ३ , शके १९३९ 


वाचा - १ . महाराष्ट्र शासन महसुल व वनविभाग शासन निर्णय 
क्र . प्राफेब - २०१० (तलाठी)/प्र.क्र .११२ ( भाग-३ )/ म-१० दि. २५.०५. २०१ 


अधिसुचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता १९६६ 


२. मा .प्रधान सचिव ,( महसूल ) महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई,यांचे 
पत्र क्र . प्राफेब - २०१० / प्र .क्र . ११२ ( भाग - ३ )/ म - १० दि .१ . ६. २०१७ 


३. मा .विभागीय आयुक्त ,यांचे पत्र जा . क्र . २०१४/ माशाका / प्राफेब 


/सिआर ३३ / कावी - १४० दि .०२. ०६ . २०१७ 


४. मा .विभागीय आयुक्त यांचे पत्र जा .क्र . २०१४/ मशाका / प्राफेब/ 
सिआर ३३ / कावी - १४० / दि .०७.०६.२०१७ 


क्रमांक .२०१०/ महसुल / जमाबंदी/सिआर- ८३.- महाराष्ट्र जमीन महसुल 
संहिता १९६६ चे कलम ४ ( २ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्या 
बाबतीत त्यास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
आणि आतापर्यंत उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व तालुक्यांमधील तलाठी 
साझांची सध्या अस्तित्वात असलेल्या रचनेत बदल करून शासन निर्णय 
क्र .प्राफेब/ २०१० ( तलाठी )/प्र.क्र .११२ ( भाग -३)/म -१० दि .२५.०५.२०१७ 
व मा .विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचे पत्र जा . क्र .२०१४ / मशाका / 
प्राफेब/सिआर - ३३/ कावि - १४० दि .०२.०६. २०१७ व दिनांक ०७.०६ .२०१७ 
चे अनुषंगाने उस्मानाबाद जिल्हा अंतर्गत तालुक्यातील तलाठी साझाची 
अंतिम प्रसिध्दी पुनर्रचना महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र भाग एक 
अ औरंगाबाद विभाग बुधवार , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ कार्तिक ३ , 
शके १९३९ चे अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करित आहे. 


५ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र प्राथमिक प्रसिध्दी दिनांक . ३१. ०८ .२०१७ 


६ . उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद यांचे पत्र दिनांक .१३. १० .२०१७ 


७ . उपविभागीय अधिकारी कळंब यांचे पत्र दिनांक २७.०९ . २०१७ . 


८ . उपविभागीय अधिकारी भुम यांचे पत्र दिनांक २८ .०९ .२०१७ 


औ. भाग- १ - अ ( असा .)- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३० ऑक्टोबर २०१७ : कार्तिक ८ , शके १९३९ भाग १- अ असाधारण 
शुध्दीपत्रक 

५) लोहारा तालुका पृष्ठ क्र . १२ वर अनुसूची-ब मधील नव्याने प्रस्तावित 
१. तुळजापुर तालुका पृष्ठ क्र . ६ वर अनुसूची - ब मधील नव्याने 

सज्जे मधील अ .क्र . १६) तोरंबा व त्याअंतर्गत येणारी गावे अ . क्र . ३२ ) 
प्रस्तावीत सज्जे मधील अ .क्र . ९ वर तसेच नव्याने प्रस्तावीत सज्जेव 

सालेगाव ३३ ) तोरंबा ऐवजी अ. क्र . ३२ ) सालेगाव ३३ ) तोरंबा 
त्याअंतर्गत येणारी गावे मधील अ.क्र . १८ वर जवळागा मे . ऐवजी ३४ ) हाराळी असे वाचावे . 
जवळगा मे . असे वाचावे . 

६ ) लोहारा तालुका पृष्ठ क्र . १२ वर अनुसूची-ब मधील नव्याने प्रस्तावित 
२ ) तुळजापुर तालुका पृष्ठ क्र . ८ वर अनुसूची-ब मधील नव्याने सज्जे मधील अ.क्र . १७) तावशीगड व त्याअंतर्गत येणारी गावे अ.क्र .३४ ) 
प्रस्तावित सज्जे मधील अ . क्र . ५७ ) वर नळदुर्ग- २ सज्जा अंतर्गत नव्याने हाराळी ३५ ) तावशीगड ३६ ) चिंचोली काटे ऐवजी ३५ ) तावशीगड 
प्रस्तावित सज्जे व त्याअंतर्गत येणारी गावे यामध्ये अ .क्र . १२३ ) येडोळी ३६ ) चिंचोली काटे असे वाचावे . 
ऐवजी अ . क्र .१२३ ) येडोळा असे वाचावे . 

७ ) परंडा तालुका पृष्ठ क्र . १६ वर अनुसूची- ब मधील नव्याने प्रस्तावित 
३ ) उमरगा तालुका पृष्ठ क्र . ०९ वर अनुसूची- ब मधील नव्याने 

सज्जे मधील अ. क्र . १४ ) वर ढगपिंपरी ऐवजी सरणवाडी असे वाचावे. 
प्रस्तावित सज्जे मधील अ .क्र . ३ ) कसगी सज्जा अंतर्गत येणारी गावे 
यामध्ये अ . क्र .२ ) कसगी व ३ ) कसगीवाडी ऐवजी अ . क्र . २ ) 
कसगी ३) कसगीवाडी ४ ) गुंजोटीवाडी असे वाचावे . 

उस्मानाबाद , २७ ऑक्टोबर २०१७ 
४ ) उमरगा तालुका पृष्ठ क्र . ०९ वर अनुसूची-ब मधील नव्याने 

( रा . वि . गमे ) , 
प्रस्तावित सज्जे मधील अ . क्र . ४ ) मधील कदेर सज्जा अंतर्गत येणारी 
गावे यामध्ये अ. क्र .४ ) गुंजोटीवाडी ५ ) कदेर ६ ) औराद ऐवजी 

जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 
अ . क्र . ५ ) कदेर ६ ) औराद असे वाचावे . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


